सन २०२१-२२ या वर्षाकरीता वाईन 
उद्योगास प्रोत्साहन या योजनेअंतर्गत निधी 
वितरीत करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- वाप्रोयो-२०२१/ प्र.क्र.१००/उद्योग-२ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०७ मार्च, २०२२ 


संदर्भ :- 
१) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्रमांक डब्ल्यूआयपी २००९/ प्र.क्र.३२८ / २००९/ उद्योग- 
२, दिनांक ३१/०८/२००९. 
२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन परिपत्रक क्र. डब्ल्यूआयपी २००९/ प्र.क्र.३२८ / २००९ / उद्योग- 
२, दिनांक ०१/०२/ २०१०. 
३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक डब्ल्यूआयपी २००९ / प्र.क्र.३२८/ 
उद्योग- २, दिनांक २१/०८/२०१०. 
४) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे शासन शुध्दीपत्रक क्र. वाप्रोअ-१७१४/प्र. क्र. ३/ उद्योग-२, 
दिनांक २७/१०/२०१४. 
५) अतिरिक्त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ वाईन प्रोत्साहन अनुदान- 
२०१९-२०/ अ-१०२४, दि.२०/०७/२०१९. 
६) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन ज्ञापन क्रमांक वाप्रोअ-२०१९/प्र.क्र. ११०/उद्योग-२, 
दिनांक २६/०७/२०१९. 
0) अतिरिक्त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ वाईन प्रोत्साहन 
अनुदान/वितरण/ २०१९/ अ-१२२२, दि.३०/०८/ २०१९. 
८) अतिरिक्त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ वाईन प्रोत्साहन अनुदान/ 
दावे/ २०१९/ ओ-१४६७, दि.१५/११/२०१९. 
९) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग झासन ज्ञापन क्रमांक वाप्रोअ-२०१९/ प्र.क्र. ११०/उद्योग-२, 
दि. २२/०१/२०२० 
qo) अतिरिक्‍त उद्योग संचालक, उद्योग संचालनालय यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ वाईन प्रोत्साहन 
अनुदान/दावे/ २०१९/ ओ-१३२, दि.२७/०१/२०१९. 
११) उद्योग उप संचालक, उद्योग संचालनालय यांचे पत्र क्र. उसं/ साप्रोयो/ वाईन प्रोत्साहन अनुदान/ 
दावे/२०२०/ ओ-३८४, दि.१३/०३/२०२०. 
१२) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. वापुमा-२०२०/प्र.क्र.११५/उद्योग-२, 
दि.२३/०३/२०२१. 
१३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३,दि.०६/०४/२०२१, दि.२४/०६/२०२१ व 
दि.२९/०७/२०२१. 
१४) उद्योग संचालनालयाचे पत्र क्र. सोप्रयो वाईन प्रोत्साहन अनुदान दावे/ २०२१/ओ-७७२, 
दि. २६/८/२०२१ 
१५) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३,दि.२८/०१/२०२२ 


शासन निर्णय क्रमांकः वाप्रोयो-२०२१/ प्र.क्र.१००/उद्योग-२ 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतक-यांचे नुकसान होऊ नये, शेतक-यांना द्राक्ष लागवडीस प्रोत्साहन देणे, 
सुकामेवा बनविणे तसेच द्राक्षापासून आर्थिकदृष्ट्या अधिक लाभदायी पर्यायी उत्पादनांची निर्मिती व्हावी तसेच 
द्राक्षावर आधारीत वाईन उद्योगास प्रोत्साहन म्हणून शासनाने द्राक्ष प्रक्रिया उद्योग धोरण-२००१ दि.१९/१०/२००१ 
च्या शासन निर्णयान्वये घोषित केले. सदर धोरणाच्या अंमलबजावणीचा भाग म्हणून राज्यामध्ये उत्पादीत 
केलेल्या व अंतिमत: विक्री झालेल्या वाईनच्या विक्रीवर देय असलेल्या २० टक्के मूल्यवर्धीत कर भरल्यास 
त्यापैकी १६ टक्के कराच्या रकमेइतके वाईन प्रोत्साहन अनुदान वाईन उद्योगास देण्याबाबतची योजना शासनाने 
दि.३१/०८/२००९ च्या शासन निर्णयान्वये अमलात आणली आहे. 
२. प्रस्तुत योजनेअंतर्गत सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात वा त्यापूर्वीच्या कालावधीचे प्रलंबित असलेले ३५ 
दावे निकाली काढण्याकरीता रुपये २३,२६,७८,५४१/- एवढा निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत वित्त विभागास 
प्रस्ताव सादर केला असता वित्त विभागाने सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात प्रस्तुत योजनेअंतर्गत अर्थसंकल्पित 
झालेल्या निधीपैकी रुपये ७,५०,००,०००/- एवढा निधी वितरणासाठी या विभागास उपलब्ध करुन दिला आहे. 
३. सबब, सदर योजनेकरीता उपलब्ध असलेला निधी विचारात घेऊन, संदर्भ क्रमांक १ ते ४ येथे नमूद 
केलेले शासन निर्णय / परिपत्रक/ शुध्दीपत्रकातील तरतुदी, निकष, पात्रता इत्यादींची पडताळणी/शार्तीची 
काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची खात्री करुन घेण्याच्या अटीच्या अधीन राहून, उद्योग संचालनालयाकडून 
प्राप्त झालेले सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात अथवा तत्पूर्वीच्या कालावधीत प्रलंबित असलेल्या दाव्यापोटी 
खालील विवरणपत्रातील रकाना क्र.२ मध्ये नमूद केलेल्या वाईन उद्योग घटकाला रकाना क्र.५ मध्ये नमूद 
केल्यानुसार रुपये ७,५०,००,०००/- (रुपये सात कोटी पन्नास लाख फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास या 
शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


अक्र घटकांचे नाव कालावधी (दिनांक) दाव्याची मूळ वितरीत करावयाची रक्‍कम 
रक्‍कम (रुपये) 

a | २ ३ शिक जा द 

१ री १/०४/२०१९ ७,९६,००० ७,९६,००० 
प्रा.ळि.नाशिक ३०/०९/२०१९ 

२ | ग्रोवर झंपा १/०४/२०१८ ते ३८,६७,०५३ ११,२१,४४५ 
वाईनयार्डस्‌ लि. मुंबई ३०/०९/२०१८ 

३ | ग्रोवर झंपा १/१०/२०१८ ते ७५,७०,४३७ २१,९५,४२६ 
वाईनयार्डस्‌ लि. मुंबई ३१/०३/२०१९ 

४ | फ्रटेली वाईन्स प्रा.लि. १/१०/२०१९ ते १,१६,८४,७१४ ३६,८८,५६७ 
सोलापूर ३१/०३/२०२० 

५ | सुला वाईनयार्डस्‌ १/१०/२०१९ ते ९,५६,७९,१७१ २,७९,४६,९६० 
प्रा.लि. नाशिक ३१/०३/२०२० 

६ | मोईत हेन्नेसी इंडिया १/०४/२०१९ ते १७,७८,९०८ १०,००,००० 
प्रा.लि.मुंबई ३०/०९/२०१९ 

७ | मोईत eal इंडिया १/१०/२०१९ ते ५१,३७,७४० १४,८९,९४५ 
प्रा.लि.मुंबई ३१/०३/२०२० 

८ | ग्रोवर झंपा १/०४/२०१९ ते ४०,५९,६२७ ११,७७,२९२ 
वाईनयार्डस्‌॒ लि. ३०/०९/२०१९ 
नाशिक 

९ | fara सेलर्स १/१०/२०१९ ते ३२,९६,१६२ १०,००,००० 
प्रा.लि.नाशिक ३१/०३/२०२० 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


Sa निर्णय क्रमांकः वाप्रोयो-२०२१/ प्र.क्र.१००/उद्योग-२ 


१० | गुड ड्रॉप वाईन सेलर्स १/०४/२०१९ ते ७६,०४,१५० २२,०५,२०४ 
लि.नाशिक ३०/०९/२०१९ 

११ | सोमंदा वाईनयार्डस्‌ १/०४/२०१९ ते २,५८,९५७ २,५८,९५७ 
अँड रिसॉर्टस्‌ प्रा.लि. ३०/०९/२०१९ 
नाशिक 

१२ | गुड ड्रॉप वाईन सेलस॑ १/१०/२०१९ ते १,०२,१३,३४९ २९,६१,८७१ 
लि. नाशिक ३१/०३/२०२० 

१३ | ओकवुड री १/१०/२०१९ २२,७८,१२६ १०,००,००० 
wifes ATT 39/03/2020 

१४ | Hed) प्रा.लि. १/०४/२०१५ १०,८७,१२३ १०,००,००० 
सोलापूर ३१/०३/२०१६ 

१५ | एन.डी. १/१०/२०१९ ४२,९३, ६६७ १२,४५,१६३ 
प्रा.लि.नाशिक ३१/०३/२०२० 

१६ | सोमंदा वाईनयार्डस्‌ १/१०/२०१९ ते २,२३,७३१ २,२३,७३१ 
अँड रिसॉर्टस्‌ प्रा.लि. ३१/०३/२०२० 
नाशिक 

१७ | सुला नयार्डस्‌ १/०४/२०१५ ५७,४३,१११ १८, ६५,५०२ 
प्रा.लि. नाशिक ३०/०९/२०१५ 

१८ | सुला हनयार्डस्‌ १/१०/२०१५ १,००, ६३,६८५ २९,३२,६४४ 
प्रा.लि. नाशिक ३१/०३/२०१६ 

१९ | सेवन fora री १/०४/२०१९ १०,८०,५०६ १०,००,००० 
प्रा.लि.नाशिक ३०/०९/२०१९ 

२० | सेवन पिकक्‍्स री ०१/१०/२०१९ ४,३६,५७० ४,३६,५७० 
wi. fer ATT 39/03/2020 

२१ | यॉर्क ी प्रा.लि. १/०४/२०१४ ५५,७२० ५५,७२० 
नाशिक ३०/०९/२०१४ 

२२ | यॉर्क वाईनरी प्रा.लि. ०१/१०/२०१९ ते ५१,०७,७६४ १४,८१,२५२ 
नाशिक ३१/०३/२०२० 

२३ | यॉर्क वाईनरी प्रा.लि. ०१/१०/२०१८ ते ४६,८४,३११ १३,५८,४५१ 
नाशिक ३१/०३/२०१९ 

२४ | यॉर्क वाईनरी प्रा.लि. १/०४/२०१९ ते ३५,८२,५५८ १०,३८,९४२ 
नाशिक ३०/०९/२०१९ 

२५ | राजधीर वाईन्स १/०४/२०१९ ते २८,३९,४९० १०,००,००० 
प्रा.लि. नाशिक ३०/०९/२०१९ 

२६ | यार्क वाईनरी प्रा.लि. १/०४/२०१५ ते ७,२८,८८२ ७,२८,८८२ 
नाशिक ३०/०९/२०१५ 

२७ | सेवन पिक्स वाईनरी १/१०/२०१८ ते ४५,१७,६२५ १३,१०,१११ 
प्रा.लि., नाशिक ३१/०३/२०१९ 

२८ | निरा व्हॅली ग्रेप वाईन्स | १/०४/२०१६ ते ३,८४,०९१ ३,८४,०९१ 
प्रा.लि.पुणे ३०/०९/२०१६ 

२९ | निरा व्हॅली ग्रेप वाईन्स | १/१०/२०१६ ते ३,८७,८०४ ३,८७,८०४ 
प्रा.लि.पुणे ३०/०३/२०१७ 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वाप्रोयो-२०२१/ प्र.क्र.१००/उद्योग-२ 


३० | गुड ड्रॉप वाइन सेलर्स | १/०४/२०१६ ते १०,४८,२४६ १०,००,००० 
लि. नाशिक ३०/०९/२०१६ 

३१ | गुड ड्रॉप वाईन सेलर्स ०१/१०/२०१६ ते ९,३५,५३३ ९,३५,५३३ 
लि. नाशिक ३१/०३/२०१७ 

३२ | गुड ड्रॉप वाईन सेलर्स १/०४/२०१४ ते ५,३१,७२७ ५,३१,७२७ 
लि. नाशिक ३०/०९/२०१४ 

३३ | गुड ड्रॉप वाईन सेलर्स १/१०/२०१४ ते ४,६९,७६० ४,६९,७६० 
लि. नाशिक ३१/०३/२०१५ 

३४ | सुला वाईनयाडस्‌ १/०४/२०१६ ते १,१३,९३,९८७ ३३,०४,२५६ 
प्रा.लि. नाशिक ३०/०९/२०१६ 

३५ | सुला वाईनयाड्स्‌ १/१०/२०१६ ते १,८८,५८,२५६ ५४,६८,१९४ 
प्रा.लि. नाशिक ३१/०३/२०१७ 

एकूण ७,५०,००,००० 


४. सदर प्रयोजनार्थ होणारा खर्च मागणी क्रमांक - के ७, लेखाशिर्ष २८५२ - उद्योग (००)(११) वाईन उद्योगास 
प्रोत्साहन (अनिवार्य) (२८५२ ०४७२), ३३ -अर्थसहाय्य या ळेखाशीर्षाखाली सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरीता 
मंजूर अर्थसंकल्पिय अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
५. वरील परिच्छेदामध्ये नमूद केलेल्या एकूण रुपये ७,५०,००,०००/- (अक्षरी रुपये सात कोटी पन्नास लाख 
फक्‍त) एवढ्या रकमेच्या आहरणाचे आणि महाराष्ट्र विक्रीकर रोखे प्राधिकरणास वितरीत करण्याचे अधिकार 
विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचाळनालय, मुंबई यांचे कार्यालयातील लेखाधिकारी यांना देण्यात येत आहेत. 
६. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई यांना कळविण्यात येते की, सदर धनादेश लेखाधिकारी, उद्योग 
संचालनालय यांचे नावे काढण्यात यावा व उद्योग संचालनालयाकडून सदर निधी महाराष्ट्र विक्रीकर रोखे 
प्राधिकरण, मुंबई यांना अदा करण्यात यावा. 
७. या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेल्या रकमेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र उद्योग संचालनालयाने महाराष्ट्र 
विक्रीकर रोखे प्राधिकरणाकडून प्राप्त करुन शासनास त्वरीत सादर करावे. 
८. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ६१/ २०२२/ व्यय-१६, दि.२१/०२/२०२२ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 
९. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संगणक संकेतस्थळावर 
प्रसिध्द करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०३०७१४३४३७४०१० असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VINOD SOPANRAO >» 
MENDHE 


(fa. सो. मेंढे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई-४०० ०३२. (५ जादा प्रतीसह) 

२. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई. 

३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), नागपूर. 

४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः वाप्रोयो-२०२१/ प्र.क्र.१००/उद्योग-२ 


६. वित्त विभाग, (कार्यासन अर्थसंकल्प-१४/व्यय-१६) मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

७. राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, विक्रीकर भवन, माझगांव, मुंबई -४०० ०१०. 

८. राज्यकर सह आयुक्त, विक्रीकर भवन, नाशिक विभाग, पाथर्डी फाटा, नाशिक-४२२०१०. 
९.राज्यकर सह AAT (व्हॅट व्यवस्थापन)सोलापूर विभाग,विक्रीकर भवन ,विजापूर रोड,सोलापूर . 
१०.राज्यकर सह आयुक्‍त, मोठे करदाते कक्ष-३ वस्तू व सेवा करभवन,माझगांव,मुंबई. 

११.राज्यकर सह आयुक्‍त पुणे विभाग, पुणे. 

१२. आयुक्‍त, राज्य उत्पादन शुल्क, मुंबई. 

१३. संबंधित घटक नाशिक. 

१४. अवर सचिव (प्रशासन-१), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय -४०० ०३२. 

१५. निवड नस्ती (उद्योग-२). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


